साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे 
यांची जन्मशताब्दी साजरी करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पुमाप्र २०१९/प्र.क्र.१३५/बांधकामे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०२०. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.सान्यावि-२०१९/प्र.क्र१६८ 
/बांधकामे, दि.३०/७/२०१९ 
2) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र.बैठक-२०१९/प्र.क्र.८६ 
/बांधकामे, दि.११/९/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

राज्य शासनाने विख्यात साहित्यिक, संयुक्‍त महाराष्ट्र चळवळीचे अग्रणी नेते, साहित्यरत्न, 
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष दि.१ ऑगस्ट, २०१९ पासून ते दि.१ ऑगस्ट, 
२०२० या कालावधीत साजरे करण्याचा निर्णय घेतलेला असून जुले, २०१९ च्या अधिवेशनात सदर 
कार्यक्रमासाठी रुपये १०० कोटी ( रुपये AA कोटी) पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर करण्यात आलेले 
आहेत. 

जन्मशताब्दी कार्यक्रमाचे नियोजन व संनियंत्रण करण्यासाठी दि.३० जुले, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये मा.मंत्री (सामाजिक न्याय) यांच्या अध्यक्षतेखाळी “लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे 
जन्मशताब्दी कार्यक्रम संनियंत्रण समिती” गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर समितीच्या 
दि.११/३/२०२० च्या बैठकीत लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे जान्मडाताब्दी वर्ष साजरे 
करण्याविषयी वर्षभरातील कार्यक्रमांची रुपरेषा निश्चित करण्यात आलेली असून दि.११ /३/२०२० 
च्या पत्रान्वये सदर बैठकीचे कार्यवृत्त निर्गमित करण्यात आलेले आहे. समितीने निश्चित केलेल्या 
कार्यक्रमांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

साहित्यरत्न लोकझाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मडाताब्दी वर्षा निमित्त वर्षभरातील 
उपक्रमांची रुपरेषा निश्चित करण्यासाठी संदर्भ क्र. २ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेला 
शासन निर्णय अधिक्रमित करून जन्मशताब्दी कार्यक्रमासाठी पुढीलप्रमाणे एकूण रू.१००.२४ (रुपये 


शंभर कोटी चोविस लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र २०१९/प्र.क्र.१३५/बांधकामे 


साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षामध्ये )२०१९-२०) Alea 
समाजासाठी राबवावयाचे प्रस्तावित कार्यक्रम 


अ.क्र. तपशिल अंदाजित कार्यान्वयीन 
खर्च रू. यंत्रणा 
कोटीत 

7 महामंडळाच्या अंधेरी येथील प्लॉटवर अण्णा भाऊ | १५.०० सा.लो. अ.भा. 
साठे भवन व कार्यालय इमारत बांधणे. (इमारत साठे 
बांधकामाच्या अंदाजपत्रकास स्वतंत्र प्रशासकीय महामंडळ, मुंबई 
मान्यता देण्यात येईल) 

२ मातंग समाजातील विदयार्थ्यासाठी | १०.०० बार्टी,पुणे 


MPSC/uPSC परिक्षेसाठी पुर्व तयारीसाठी 
प्रशिक्षण देणेकरिता शिष्यवृत्ती, आवश्‍यक निधी. 


3 साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे | ५.०० बार्टी,पुणे 
अप्रकाशीत साहित्य प्रकाशीत करणे, प्रकाशित 
साहित्य गावोगावी वाटप करणे. 


| १० वी, १२ वी नंतर शिक्षण घेवू इच्छिणा-या | ५.०० सा.लो. अ.भा. 
विदयार्थी/विदयार्थींची गळती थांबविण्याकरिता साठे 
शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणेकरिता निधी राखीव महामंडळ,मुंबई 


ठेवणे. तसेच अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाने 
गुणवंत युवक-युवतींकरिता रू. २.०० कोटी निधी 
राखून ठेवून तो मुदत ठेवीत ठेवून त्यावर मिळणा- 
या व्याजातून १० वी, १२ वी, पदवी व पदविकांमध्ये 
उत्कृष्ठ गुण मिळवून पास झालेल्या मातंग 
समाजातील विदयार्थ्यांना प्रोत्साहन म्हणून रू. 
५०००/- शिष्यवृत्ती देणे. 


ष्‌ अण्णा भाऊ साठे यांच्या जीवनावर आधारीत | ५.०० [)७॥>8/छासन 
चित्रपट तयार करणे. 


६ प्रत्येक जिल्हयाच्या ठिकाणी अण्णाभाऊ साठे | २०.०० । आयुक्त, 
स्मृतीभवन बांधकाम करून अभ्यासिका व प्रशिक्षण समाजकल्याण, 
केन्द्र सुरु करण्यास तत्वत: मान्यता देणे. (सदर पुणे 


वास्तुचा टाईप MM मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
यांच्याकडून तयार करून त्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येईल (प्रति जिल्हा ५०.५५ X 3§) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र २०१९/प्र.क्र.१३५/बांधकामे 


| चेंबूर मुंबई येथे लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे | १०.०० बा्टी/सा लो अ. 
जन्मशताब्दी सांगता कार्यक्रम व साहित्य संमेलन भा.साठे 
आयोजित करणे (१ ऑगस्ट २०२० रोजी) महामंडळ/ 

आयुक्त, 
समाजकल्याण, 
पुणे 

८ दिनांक ०१-०८-२०१९ रोजीच्या जयंती व | २०.०० [)9॥28/शासन 
जन्मशताब्दी वर्ष साजरा करणे विषयी राबविण्यात 
येणा-या उपक्रमांची / कार्यक्रमाची प्रसिध्दी. तसेच 
लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या कार्याची 
प्रसिध्दी करणे. 

९ शासनाकडे प्राप्त झालेल्या विविध संस्था/ शाहीर | ५.०० सा.लो.अ.भा. 
गायन पार्टी यांच्या प्रस्तावावर समितीने निर्णय साठे महामंडळ 
घेऊन शाहीरांचा सन्मान करणे. 

7 दिनांक 09-02-2098 रोजी वाटेगांव येथे | 2.00 सहाय्यक 
जयंतीनिमित्त शासनातर्फे झालेला खर्च. आयुक्त, 

समजाकल्याण 
विभाग,सांगली 

पिं प्रत्येक जिल्हयामध्ये जन्म शाताब्दी निमित्त । ०.३३ सा.ळो.अ.भा. 
आयोजित केलेल्या कार्यक्रमासाठी झालेला खर्च. साठे महामंडळ 

१२ लोकझाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे तिकीट | ०.१२ सा.लो.अ.भा. 
प्रकाशित करण्याकरिता छापण्यात आलेल्या साठे महामंडळ 
तिकिटासाठी झालेला खर्च . 

१३ लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या ९९ व्या जयंती वि सा.ळो.अ.भा. 
निमित्त मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे साठे महामंडळ 
उपस्थिती रंगशारदा, बांद्रा येथे झाळेळा खर्च 
(सदर खर्च बार्टी, पुणे यांचेकडे प्रमाणित 
करणेकरिता पाठविण्यात आळेला आहे) 

वि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे उद्यान चेंबूर,मुंबई शि बृहन्मुंबई 
येथे विविध थीमवर आधारित शिल्पकला, महानगरपालिका, 
भित्तिचित्रे व इतर कलाकृती निर्माण करणे मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र २०१९/प्र.क्र.१३५/बांधकामे 


१५ लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या जन्मडाताब्दी । १.३५ सा.ळो.अ.भा.साठे 
निमित्त १ ऑगस्ट,२०१९ रोजीच्या दरम्यान महामंडळ 
करण्यात आलेल्या जाहिरत खर्च 
एकूण अपेक्षित खर्च १००.२४ 

अक्षरी रू. शंभर कोटी चोविस लक्ष फक्‍त 


सदर कामावरील खर्च होणारा निधी हा समता प्रतिष्ठान, नागपूर यांच्या लेखाशिर्ष २२२५ एफ 
२२७या खाली अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला असून, सदर कामी मुख्य समन्वयक, समता प्रतिष्ठान 
तथा प्रादेशिक उपायुक्‍त, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी समितीने मान्यता दिलेल्या कार्यक्रमाबाबत संबंधीत 
यंत्रणांना निधी वितरीत करावा. 


लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जन्मशताब्दी वर्षात अर्थसंकल्पीत झालेल्या रुपये १०० कोटी 
(ठांभर कोटी रुपये) निधीपैकी या शासन निर्णयान्वये रू.१०१.२४ (रुपये Haven कोटी चोविस लक्ष 
फक्त) रक्कमेच्या कामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आलेली असून, इमारत बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकांना वेळोवेळी स्वतंत्रपणे प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा निर्गमित करण्यात येतील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२००३२०१४५३३७७६२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Anil Kondaji Ahire 


ba ch DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Social Justice 
Nn | (0 a) a | And Special Assistance, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaa5dec8888d343a4735 


e 6798e6c9cf27e4353d60e51, 
A h [| serialNumber=fd9b93035f4da174c04fa7 1634fe1f6aa493c78 
| a5335f98565 1f937888df7a89, cn=Anil Kondaji Ahire 
Date: 2020.03.20 14:55:51 +05'30' 


(अनिल आहिरे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, 

४. मा.मंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे खाजगी सचिव, 
५. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाप्र २०१९/प्र.क्र.१३५/बांधकामे 


८. सर्व विभागीय आयुक्त, 
९. सर्व जिल्हाधिकारी, 
१०.सर्व महानगर पालिका आयुक्त, 
११.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१२.आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 
१३.महासंचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 
१४.व्यवस्थापकीय संचालक, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ (मर्या.), 
१५.व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान, नागपूर 
१६. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग, 
१७. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
१८. सर्व विशोष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी 
१९. सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद, 
२०. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
२१. निवडनस्ती (बांधकामे). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


